पोलिस भरती पूर्व निवासी प्रशिक्षण योजना या 
योजनेतंर्गत सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये प्रशिक्षण 
कार्यक्रम राबविणा-या संस्थाना अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. पोभप्र-२०२३/प्र.क्र.३५/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक : १० ऑक्टोबर, २०२३. 
वाचा :- १) शासन निर्णय क्र अविवि २००९ /प्र.क्र. १८८/०९/कार्यासन १,दि. २७ जुले,२००९. 
शासन निर्णय क्र. अविवि २००९/ प्र.क्र १८८/०९/कार्यासन १,दि.२९ऑगस्ट,२००९. 
शासन निर्णय क्र. पोभप्र २०१५/प्र.क्र.२१३/का-९ दि.१७ डिसेबर,२०२१. 
शासन निर्णय क्र.पोभप्र २०२३/प्र.क्र.३५/का-९ दि.२९मार्च, २०२३. 
शासन परिपत्र वित्त विभाग,क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि.१२ एप्रिल,२०२३. 
शासन निर्णय क्र. पोभप्र -२०२३/प्र.क्र.३५/का-९ दि.२४.३.२०२३. 
जिल्हाधिकारी, नंदूरबार यांचे पत्र क्र.२०२३ अल्पसंख्याक/कावी७८/दि.२७ जुन, २०२३. 
निवासी उपजिल्हाधिकारी, बीड यांचे पत्र क्र.२०२३/राजशिष्ठाचार/डेस्क-७/कावी 
३७३० दि.५ जुन, २०२३. 
९) निवासी उपजिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांचे पत्र क्र.साशा/कार्या-१०/स्थानि-२/२०२३/५७९ 
दि.२३ जुन, २०२३. 
१०) निवासी उपजिल्हाधिकारी, नांदेड यांचे पत्र क्र.२०२३/आरबी-१/डेस्क- 
२/टे(४एके)/पोभप्र/प्र.क्र.२१ दि.१६ जुन, २०२३. 


(८2 ९ © 


Om SF 0०८ 
जे र क टा र तळ >. 


9 
टू 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील अल्पसंख्याक समुदायातील उमेदवारांचे पोळीस भरतीतील प्रमाणात वाढ व्हावी 
याकरीता राज्यातील प्रत्येक जिल्हयामध्ये शासन निर्णय दि.२७ जूले,२००९ अन्वये पोलीस भरतीपूर्व 
प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येत होती. सदर योजनेत सुधारणा करून शासन निर्णय दि.१७ डिसेबर, 
२०२१ अन्वये सदर योजना निवासी स्वरुपात राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुधारित शासन 
निर्णयानुसार प्रशिक्षण संस्थाना देय अनुदान टप्पा पध्दतीनुसार प्रशिक्षणाच्या सुरुवातीस ५०%, प्रशिक्षण 
सुरु झाल्यानंतर दोन महिन्याने २५% व प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर प्रशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यानी पोलिस 
भरती प्रक्रियेत (लेखीपरीक्षा, शाररिक परीक्षा) भाग घेतल्याचा पूरावा सादर केल्यानंतर उर्वरित २५% 
या प्रमाणे अनुदान वितरीत करण्यात येते. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सदर प्रशिक्षण कार्याक्रम 
राबविण्यात येत आहे. त्यानुसार शासन निर्णय दि.२९ मार्च, २०२३ नुसार नंदूरबार व बीड येथील प्रशिक्षण 
संस्थाना सुरुवातीचे 40% अनुदान वितरीत करण्यात आलेले आहे. आता जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
नंदूरबार व बीड यांनी उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये उर्वरित ५०% तर निवासी उपजिल्हाधिकारी, चंद्रपूर 
व नांदेड यांनी उपरोक्‍त संदर्भीय पत्रान्वये प्रशिक्षणाच्या सुरुवातीचे ५०% व प्रशिक्षण सुरु झाल्यापासून 


शासन निर्णय क्रमांकः पोभप्र-२०२ ३/प्र.क्र.३५/का-९ 


दोन महिन्यानंतरचे 24% असे एकूण ७५% अनूदान वितरीत करण्याकरीता प्रस्ताव सादर केला आहे. 
सदर प्रस्तावांची शासन निर्णय दि.१७ डिसेबर, २०२१ मधील विहित तदतूदीनुसार छाननी करून सन 
२०२३-२४ या वर्षात या योजनेकरीता अर्थसंकल्पित केलेल्या व उपलब्ध असलेल्या निधीमधून सदर 
अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय:- 

निवासी पोलीस भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण योजनेंकरिता सन २०२३-२४ या वर्षामध्ये लेखाशिर्ष 
२२३५ सी २७९ या लेखाशिर्षाअंतर्गत रु.७.०० कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. 
वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ च्या दिनांक दि.१२ एप्रिल,२०२३ च्या शासन परिपत्रकान्वये एकूण 
अंर्थसंकल्पित निधीच्या ६० % निधी वितरणास मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार या योजनेतंर्गत २०% 
च्या प्रमाणात रु. १.४० कोटी एवढा निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. उपलब्ध निधीमधून सन २०२२-२३ 
या वर्षी राबविण्यात येत असलेल्या निवासी पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे खाळील विवणपत्रात 
दर्शविल्याप्रमाणे १) डॉ.बाबासाहेब प्रतिष्ठान, नंदूरबार व आझाद हिंद बहुउदेशिय सेवाभावी संस्था, 
कामखेडा ता.जि.बीड या दोन संस्थेस प्रशिक्षण सुरु झाल्यापासून दोन महिन्यानंतरचे प्रत्येकी 
रु.३००६२५/-असे एकूण रु.६०१२५०/-व साईबाबा बहुउदेशिय शिक्षण संस्था, पिठीगुडा, चंद्रपूर व 
विवेकानंद बहुउदेशिय शिक्षण क्रिडा सास्कृतिक मंडळ, नांदेड या दोन संस्थेस प्रशिक्षणाच्या सुरुवातीचे 
५०%, प्रशिक्षण सुरु झाल्यानंतरचे दोन महिन्यानंतरचे 24% असे एकूण ७५% प्रत्येकी रु.९,०१,८७५/- 
असे एकूण रु.१८,०३,७५०/- एवढे अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. त्यानुसार उपरोक्त ४ संस्थाना 
एकूण रु.२४,०५,०००/- (अक्षरी रुपये चोविस लाख पाच हजार फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र | जिल्हा संस्थेचे नाव प्रशिक्षणा मंजूर अनुदानाची रक्‍कम 
करीता निवड 
केलेली 
विद्यार्थी संख्या 
१ नंदूरबार | डॉ.बाबासाहेब प्रतिष्ठान, नंदूरबार Yo रु.३००६२५/- 


(प्रशिक्षण सुरु झाल्यापासून दोन 
महिन्यानंतरचे २५%) 


२ बीड आझाद हिंद बहुउदेशिय सेवाभावी ५० रु.३००६२५/- 
संस्था, कामखेडा ता.जि.बीड 


(प्रशिक्षण सुरु झाल्यापासून दोन 
महिन्यानंतरचे २५%) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोभप्र-२०२ ३/प्र.क्र.३५/का-९ 


३ चंद्रपूर साईबाबा बहुउदेशिय शिक्षण संस्था, Yo रु. ९,०१,८७५/- 


पिठीगुडा, चंद्रपूर 
3 4 (प्रशिक्षणाच्या सुरुवातीचे ५०% 


रु.६०१२५० + प्रशिक्षण सुरु 
झाल्यापासून दोन महिन्यानंतरचे 
२५%रु.३००६२५ असे एकूण ७५% 
रु.९,०१,८७५/- 


४ | नांदेड विवेकानंद बहुउदेशिय शिक्षण fs ५० रु. ९,०१,८७५/- 
सास्कृतिक मंडळ, नांदेड 


(प्रशिक्षणाच्या सुरुवातीचे ५०% 
रु.६०१२५० + प्रशिक्षण सुरु 
झाल्यापासून दोन महिन्यानंतरचे 
२५% रु.३००६२५ असे एकूण ७५% 
रु.९,०१,८७५/-) 


एकूण | रु.२४,०५,०००/- 


(अक्षरी रुपये चोविस लाख पाच हजार फक्त) 


२. उपरोक्त प्रमाणे मंजूर अनुदान अनुक्रमे जिल्हाधिकारी, नंदूरबार, बीड, चंद्रपूर व नांदेड यांना 
स्वाधीन करण्यात येत आहे. याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी हे नियत्रंक अधिकारी आणि आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून काम पहातील. 

३. जिल्हाधिकारी यांनी सदर प्रशिक्षण संस्थेस अनुदान वितरीत करताना संस्थेने उमेदवारांकरीता 
गणवेश, (दोन हॉप पॅन्ट, दोन टि शर्ट , दोन फुल पॅन्ट, दोन जोडया मोजे ) निवास व्यवस्था, भोजन व 
अल्पोहार व्यवस्था, अभ्यास साहित्य, इ. सुविधा शासन निर्णय दि.१७ डिसेबर,२०२१ मधील 
तरतूदीनुसार पूरविण्यात आली किवा कशी याची खातरजमा करावी. तसेच सदर प्रशिक्षण कार्यक्रम हा 
शासन निर्णय दि.१७ डिसेंबर,२०२१ अन्वये विहित केलेल्या ale शर्ती व तरतूदीनुसार सुरु झाला कि 
नाही याची वेळोवेळी तपासणी करून त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. त्याचबरोबर वितरीत 
केलेल्या अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित संस्थेकडून प्राप्त करून शासनास सादर करावे. 
संस्थेने शासन निर्णय दि.१७ डिसेबर,२०२१ अन्वये विहित केलेल्या अटि शर्तीचे व तरतूदीची पूर्तता न 
केल्याचे आढळून आल्यास सदर संस्थेविरुध्द शिस्तभंग विषयक कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. 
तसेच संस्थेस वितरीत केलेले अनुदान वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. 

४. या योजनेस होणारा खर्च मागणी क्र.झेड ई ०१, २२३५-समाजिक सुरक्षा व कल्याण,०२ समाज 
कल्याण ०१७ स्वयंसेवी संस्थाना सहायक अनुदान ०१, अल्पसंख्याकाना सहायक अनुदान (०१) (३२) 
पोलिस शिपाई भरती पूर्व परिक्षा प्रशिक्षण वर्ग योजनेकरीता विविध संस्थाना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोभप्र-२०२ ३/प्र.क्र.३५/का-९ 


(२२३५ सी २७९) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

५. सदर झासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन 
निर्णय क्र.विअप्रर०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,दि.१७ एप्रिल,२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकार अंतर्गत किंवा त्या त्या विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग२ 
अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारा नुसार तसेच शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र. अर्थस 
२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ ३ दि.१२ एप्रिल,२०२३ मधील सर्व अटीची व त्यासोबतच्या परिशिष्टांमधील अटीची 
पूर्तता होत आहे. त्यास अनुसरुन सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१०१०१५०६०६९७१४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


? R A H A N T Digitally signed by PRASHANT DADASAHEB ANDHARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=07a98306254b29e5139aab48 1 9df96eb 16b0b66a000c20a 
D A D A S A H E B d72f67a4639fd58ca, postalCode=400032, st=Maharasht 
serialNumber=7BO6EE8A2C581E72F4DCE6564DC954B: 
A299DAB1B3C26C0374583EBO, cn=PRASHANT DADASAHEB 
ANDHARE soe 
Date: 2023.10.10 15:09:09 +05'30' 
(प्र.दा .अंधारे ) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 

३. मा. मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अ.वि.) यांचे खाजगी सचिव, 

४. महालेखापाल , १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, (प्रसिध्दीसाठी) 

६. संबंधित जिल्हाधिकारी, नंदूरबार, बीड, चंद्रपूर व नांदेड, 

७. संबधित प्रशिक्षण संस्था, नंदूरबार, बीड, चंद्रपूर व नांदेड, 

८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 

९. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, . 

११.कक्ष अधिकारी कार्यासन-७/ 2 RRA), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मुंबई. 
१२.निवडनस्ती(कार्यासन-९). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


ntra, 
5CB1A4E8E 


